अपंगासाठी आरक्षित असलेल्या रेल्वे 
डब्यामधून कैद्यांना ने-आण करण्यास प्रतिबंध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र.१२०/पोल-१२ 
३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र 5 
कफ परेड, मुंबई - Yoo ००५. 
तारीख: २७ मार्च, २०१४. 


शासन परिपत्रक 

अपंगाच्या समस्या व उपाययोजना संदर्भात मा. मंत्री सामाजिक न्याय यांचे अध्यक्षतेखाली 
दि.२७/०८/२०१३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत अपंगाच्या आरक्षित रेल्वे डब्यामधून कैद्यांना घेवून 
जाण्यास पोलीसांना प्रतिबंध करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 

बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार अपंगासाठी आरक्षित असलेल्या रेल्वे डब्यामधून कैद्यांना 
ने-आण करु नये अशा सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. सदरच्या सूचना सर्व पोलीस 
कर्मचारी व अधिकारी यांना अवगत करण्यात याव्यात तसेच सदर निर्णयाची काटेकोर अमंलबजावणी 
करण्यात यावी. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४१०१५२५४८१५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


Hi Wagd 
P U al a mM DN: CN = रिल Hiraman 
Wagde, C = IN, S= 


1 MAHARASHTRA, O = 
Hiraman / waHanasuTaa,c 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Wag d e Date: 2014.04.11 14:24:44 


Date: 2 
(पु. हि. वागदे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्र). 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र.१२०/पोल-१२ 


३. कारागृह महानिरीक्षक, पुणे. 

४. सर्व पोलीस आयुक्त. 

५. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

. उप सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. उप सचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सह सचिव, तुरुंग-०१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती पोल-१२. 


one ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


